पुणे विभागातील जिल्हा सेवा (गट-क) व 
जिल्हा तांत्रिक सेवा (गट-क) मधील 
कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र विकास सेवा, 
सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब 
(एस-१५) संवर्गात सरळसेवा कोट्यातील 
पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१८५/आस्था-३ अ 
बांधकाम भवन, ३ रा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई-०१ 
तारीख: १९ ऑगस्ट, २०२४ 


शासन आदेठा : 


पुणे महसूली विभागातील जिल्हा सेवा (गट-क) व जिल्हा तांत्रिक सेवा (गट-क) 
मधील कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र विकास सेवा, सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब (वेतन स्तर 


एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या संवर्गात सन २०२३-२४ या निवडसूची वर्षात सामान्य प्रशासन 
विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार, सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत 
आहे. नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने पुणे विभागातील 
पदोन्नत अधिकाऱ्यांना खालील TRA त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 


सरळसेवा कोट्यातून तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकार्‍याचे नाव, सध्या धारण केलेले | तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद व शेरा 
क्र पद व ठिकाण ठिकाण 

१ ? 3 gy 
7 श्री.दत्तात्रय ब. भालेराव सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 


कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, | पंचायत समिती, मुळशी, जिल्हा पुणे 
मुळशी, जिल्हा पुणे 


२ | श्री.रामचंद्र शि. जगताप सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, | पंचायत समिती, जावली, जिल्हा 
शिरुर, जिल्हा पुणे सातारा 

3  श्री.उत्तम म. साखरे गट विकास अधिकारी (मनरेगा), रिक्‍त पदी 


कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, | जिल्हा परिषद, पुणे 
वेल्हे, ता.वेल्हा, जिल्हा, पुणे 


४ श्री.संजय अ. जगताप सहायक we विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
कृषि अधिकारी, पंचायत समिती, | पंचायत समिती, इंदापूर, जिल्हा पुणे 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१८५/आस्था-३ अ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद व शरा 

क्र पद व ठिकाण ठिकाण 
इंदापूर, जिल्हा पुणे 

५ श्री.चंद्रकांत तु. खाडे सहायक गट विकास अधिकारी, | रिक्‍्तपदी 
सहा.पशुधन विकास अधिकारी, | पंचायत समिती, माण (दहिवडी), 
प.वै.द. मळवडी, पंचायत समिती, | जिल्हा सातारा 
माण (दहिवडी), जिल्हा सातारा 

६ | श्री.राजेंद्र पा.खरात सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक प्रशासन अधिकारी, प्रशासन | पंचायत समिती, आटपाडी, जिल्हा 
विभाग, पंचायत समिती, पलूस, | सांगली 
जिल्हा सांगली 

७ श्री.मोहन शि. मोहिते सहायक प्रकल्प संचाळक, जिल्हा । प्रतिनियुक्तीने 
सहायक प्रशासन अधिकारी, कृषि | ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा पुणे- 
विभाग, जिल्हा परिषद, सांगली प्रतिनियुक्ती 

८ | श्री.विठ्ठल रा. भोईर सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक प्रशासन अधिकारी, पंचायत | पंचायत समिती, जुन्नर, जिल्हा पुणे 
समिती, मावळ, जिल्हा पुणे 

९ | श्री.लक्ष्मण द. विरणक सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
सहायक प्रशासन अधिकारी, पंचायत | पंचायत समिती, शिरूर, जिल्हा पुणे 
समिती, जुन्नर, जिल्हा पुणे 

i श्री.बाळासो सो. जाधव सहायक गट विकास अधिकारी, Raa पदी 
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), | पंचायत समिती, वाई, जिल्हा सातारा 
पंचायत समिती, माण (दहिवडी), 
जिल्हा सातारा 

शि १ श्री.सुनिल रा. भोईर सहायक गट विकास अधिकारी, | रिक्‍्तपदी 
विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी), | पंचायत समिती, खेड, जिल्हा पुणे 
पंचायत समिती, आंबेगाव, जिल्हा पुणे 

१२ | श्री.महादेव म. कांबळे सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत | पंचायत समिती, महाबळेश्वर, जिल्हा 
समिती, पुरंदर, जिल्हा पुणे सातारा 

१३ | श्री.वसंत शि. फुले सहायक गट विकास अधिकारी, | रिक्‍त पदी 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत | पंचायत समिती, सांगोला, जिल्हा 
समिती, सांगोला, जिल्हा सोलापूर । सोलापूर 

१४ | श्री.अरुणमा. वाघमोडे गट विकास अधिकारी (मनरेगा), रिक्‍त पदी 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत । जिल्हा परिषद, सोलापूर 
समिती, मोहोळ, जिल्हा सोलापूर 

१५  श्री.महेद्र प्र. सपाटे गट विकास अधिकारी (मनरेगा), रिक्‍त पदी 


विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत 


जिल्हा परिषद, सातारा 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१८५/आस्था-३ अ 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव, सध्या धारण केलेले | तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेचे पद व शरा 
क्र पद व ठिकाण ठिकाण 
समिती, सातारा, जिल्हा सातारा 
१६ | श्री.जालींदर ना. वाजे सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), खानापूर | पंचायत समिती, कडेगाव, जिल्हा 
पंचायत समिती, विटा, ता.खानापूर, | सांगली 
जिल्हा सांगली 
qo | श्री.वसंत रा. धनावडे सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत | पंचायत समिती, पाटण, जिल्हा सातारा 
समिती, जावली (मेढा), ता.जावळी, 
जिल्हा सातारा 
१८ | श्री.सेवक दा. थोरात सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत | पंचायत समिती, मावळ, जिल्हा पुणे 
समिती, खेड, ता.खेड जिल्हा पुणे 
१९  श्री.रमेडठा नि. मुठे सहायक गट विकास अधिकारी, | रिक्‍्तपदी 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत | पंचायत समिती, अकोले, जिल्हा 
समिती, आंबेगाव, ता.आंबेगाव, | अहमदनगर 
जिल्हा पुणे 
२० | श्री.विजयकुमार रा. देशमुख सहायक गट विकास अधिकारी, | रिक्‍त पदी 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत | पंचायत समिती, मोहोळ, जिल्हा 
समिती, मोहोळ, जिल्हा सोलापूर सोलापूर 
२१ | sacl पल्लवी सं. तेली सहायक गट विकास अधिकारी, Raa पदी 
सहायक बाळ विकास प्रकल्प | पंचायत समिती, वेल्हा, जिल्हा पुणे 
अधिकारी, एकात्मिक बाळ विकास 
सेवा योजना, प्रकल्प हवेली, पंचायत 
समिती, हवेली, जिल्हा पुणे 
२२ | श्री.सुहासराव आ. पाटील सहायक गट विकास अधिकारी, | रिक्‍्तपदी 
आरोग्य पर्यवेक्षक (विस्तार), वाळवा | पंचायत समिती, करवीर, जिल्हा 
पंचायत समिती, इस्लामपूर, | कोल्हापूर 
ता.वाळवा, जिल्हा सांगली 
23 | श्री.संतोष ज. पवार सहायक गट विकास अधिकारी, रिक्‍त पदी 
(दिव्यांग), पंचायत समिती, सातारा, जिल्हा 
विस्तार अधिकारी (पंचायत), पंचायत | सातारा 
समिती, हातकणंगले, जिल्हा 
कोल्हापूर 
०२. मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 


च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१८५/आस्था-३ अ 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि.७.५.२०२१ च्या शासन 


निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, दिनांक ७ मे, २०२१ 
च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 

०३. 


उपरोक्त तक्त्यात नमुद कर्मचाऱ्यांना सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब 


संवर्गात खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती 


देण्यात येत आहे. 
अटीव शर्ती :- 


०४. 
आक्षेप आल्यास, त्याबाबतची जबाबदारी संबंधित विभागीय आयुक्‍त कार्यालय यांची राहील. 


(१) 


(२) 


(३) 


निवडसूची तयार करताना कोणताही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेला 
नाही अथवा अधिक्रमित झालेला नाही. 


दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी 


दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

निवडसूचीतीळल सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १ ऑगस्ट, २०१९ 
च्या शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे, या अटीच्या 
अधीन सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर निवडसूचीतील सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १२/०९/२०१६ च्या 
शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची दक्षता घ्यावी. 

सरळसेवा कोट्यात रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आळेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने 
किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होतील, यापैकी जे आधी घडेल 
तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास तदर्थ 


पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या 


स्वरूपाची असल्याने निवडसूचीतीळ तदर्थ पदोन्नत अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा 
कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या नियमित पदोन्नती 
कोट्यामध्ये पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करून नियमित निवडसूचीस मान्यता 
घेण्याची दक्षता घ्यावी. 


भविष्यात सदर तदर्थ पदोन्नतीच्या अनुषंगाने न्यायालयीन प्रकरणे किंवा इतर काही 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१८५/आस्था-३ अ 


०५. उक्त तक्त्यातील अनुक्रमांक ७ येथील श्री.मोहन शि. मोहिते यांना जिल्हा ग्रामीण 
विकास यंत्रणा- प्रशासन मधील सहायक प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा 


पुणे या पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व 


सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने), नियम, १९८१ च्या नियम ३९ व ४० मधील 
तरतूदीनुसार प्रतिनियुक्ती देण्यात येत आहे. 
०६. संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी 


सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गातील तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आलेल्या 


संबंधित अधिकारी यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे आणि नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ 
हजर होण्याबाबत सूचना द्याव्यात. 


०७. सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब संवर्गातील तदर्थ पदोन्नती दिलेल्या संबंधित 


अधिकारी यांनी, त्यांच्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजु व्हावे तसेच संबंधित 


अधिकाऱ्यांनी सदर पदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर, त्याचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


०८. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि 


निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने), नियम, १९८१ च्या नियम १५ 


अन्वये विहित केलेल्या तरतूदीनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या 


ठिकाणी रूजू झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांचे विरूद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाई 


करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. सदर आदेशान्वये दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी 


रूजू न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध संबंधित विभागीय आयुक्‍त यांनी तात्काळ शिस्तभंग विषयक 


कार्यवाही सुरू करावी व अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


०९. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम, ३० (सी) नुसार मुळ 
कार्यालयाने सदर अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. तसेच संबंधित 


अधिकार्‍यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक : सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, 


दिनांक ३०.८.१९८२ च्या शासन परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. संबंधित पदोन्नत अधिकारी 
यांनी सदर तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापनेची नियुक्ती रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरूपाची आवेदने 


सादर केल्यास, सदर परिपत्रकात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील, याची त्यांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः मविसे-११२३/प्र.क्र.१८५/आस्था-३ अ 


सदर झासन sear महाराष्ट्र शासनाच्या ७४७/५/.॥8१॥/990॥॥9.9०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८१६१७४३०१७४२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०८ WwW A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
D R ‘ U R M | LA DN: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
5.4.20=Oa6ce46aedb9acea34c72711d852d8e2e 


2. 
71e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=713D6BDDB988B05B1CC072EBFD 
3A58E7E640EA20499573AAE08DC106AC632AD 
J O S H | D, cn=DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
Date: 2024.08.19 18:13:39 +05'30' 
bd जोशी) 
(डॉ. उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर. 
विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे व नाशिक विभाग. 


७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, 


८. 
र्‌. 


कोल्हापूर व अहमदनगर. 
उप सचिव (का-१२ (सेवा-२)), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अवर सचिव (आरक्षण-२ (ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, जिल्हा सर्व. 
१२.संबंधित अधिकारी (संबंधित विभागीय आयुक्‍्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 


परिषद यांचे मार्फत). 


१३.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-३ अ, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


